डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण 
योजनेतंर्गत अनुदान वितरण सन २०१८-१९ 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: ०८ मार्च, २०१९. 


१. शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१०/प्र.क्र.१५२/१०/का-६, दि.११.१०.२०१३ 

२. शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६, दि.२१.२.२०१९ 

३. शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/भाग-१/का-६, दि.२१.२.२०१९ 

४. जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय,नाशिक यांचे पत्र क्र.जा.क्र.नियोजन/कक्ष-१२/ 
संस२/२०१९/५८२, दि.१४.२.२०१९ 

५. जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जळगांव यांचे पत्र क्र.जा.क्रजिनिस लेखा/ 
मदरसा/ २०१८-१९/५६४, दि.१४.२.२०१९. 

६. जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपुर यांचे पत्र क्र.गृह/कक्ष १४(४/सं.क्र.१०४/कावि-२२/२०१९, 
दि.१३.२.२०१९. 

७. जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. जा.क्रं.साप्र/अल्पसंख्यांक/२०१८-१९/कावि, 
दि.०६.२.२०१९. 

८. जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, वर्धा यांचे पत्र क्र.का.-जिनिस/ डॉ.झाहुमआयो/ 
१७/२०१९, दि.१६.२.२०१९. 


प्रस्तावना - 

मदरशांमध्ये शिकत असलेल्या विविध वयोगटातील विद्यार्थ्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात 
आणण्यासाठी पारंपारिक धार्मिक शिक्षणाबरोबरच विज्ञान, गणित, समाजशास्त्र, हिंदी, मराठी, इंग्रजी व उर्दु 
या विषयांचे शिक्षण देणे, मुख्य प्रवाहातील शाळांमध्ये प्रवेशा घेणाऱ्या इ. ९ वी, १० वी, ११वी व १२ वी तील 
तसेच औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती देणे, परिणामी विद्यार्थ्याच्या 
शैक्षणिक गुणवत्तेमध्ये वाढ होऊन त्यांची रोजगार क्षमता वाढून आर्थिक दर्जा सुधारण्यास मदत होईल 
यादृष्टिने मदरश्ांच्या आधुनिकीकरणासाठी पायाभूत सुविधा, ग्रंथालयासाठी अनुदान देणे व शिक्षकांना 
मानधनासाठी अनुदान देण्याची डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना राबविण्यास शासन निर्णय 
क्रमांक : अविवि - २०१०/ प्र.क्र.१५२/१०/का-६, दि. ११ ऑक्टोबर २०१३ अन्वये मंजूरी देण्यात आली आहे. 
सदर योजनेसाठी सन २०१८-१९ करीता ०८.०० कोटी इतकी तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. शासन 
परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थेसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दिनांक २५ जानेवारी, २०१९ अन्वये मार्च, २०१९ 
अखेर पर्यंत सदर योजनातर्गत अर्थसंकल्पित वार्षीक तरतुदीच्या ८०% म्हणजे रू. ६.४० कोटी इतका निधी 
उपलब्ध आहे. त्यामधून सदर योजनेंतर्गत सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षात मदरसांना अनुदान वाटप 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

१. राज्यातील नोंदणीकृत मदरशांच्या आधुनिकीकरणासाठी डॉ.झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण 
योजना दि.११.१०.२०१३ च्या शासन निर्णयान्वये कार्यान्वित करण्यात आली आहे. त्यानुसार सदर 
योजनेंतर्गत पात्र मदरसांची शासनास अनुदानासाठी शिफारस करण्यासाठी संबंधीत जिल्हयांचे 
जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाळी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. सन २०१८-१९ या वर्षाकरीता 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६ 


जिल्हाधिकाऱ्यानी त्यांच्या अधिकारात अनुदानासाठी पात्र ठरविलेल्या मदरसांची संख्या आणि त्यांना 
त्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या अनुदानाची आवश्‍यकता यांचा जिल्हानिहाय तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे. 


जिल्हानिहाय मदरशांची संख्या व अनुदान 


अ.क्र । जिल्हा मदरसा संख्या | मंजूर अनुदान (रुपये) 
(१) (२) (3) (४) 
Bal नाशिक te] 3,0%,400/- 
2. जळगांव ०३ ११,५०,०००/- 
३. | औरंगाबाद ०२ ९,००,०००/- 
Ea नागपुर २४ ९७,५०,०००/- 
4, वर्धा शिक ३,४०,०००/- 
एकुण ३१ १,२५,१४,५००/- 


२. उपरोक्तप्रमाणे मंजूर मदरझांची नांवे व त्यांस मंजूर अनुदान यांचा तपशील दर्शविण्यारे सहपत्र या 
शासन निर्णयासोबत जोडण्यात आले आहे. त्यानुसार एकूण ३१ मदरझांना एकूण रु. १,२५,१४,५००/- (रुपये 
एक कोटी, पचंवीस लाख चौदा हजार पाचशे फक्त ) इतके अनुदान मंजूर करण्यात येत आहे. या शासन 
निर्णयासोबतच्या सहपत्रात दर्शविण्यात आलेल्या जिल्हयांच्या समोर नमूद करण्यात आलेले अनुदान 
संबंधित जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सूपूर्द करण्यात येत आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी, यांनी त्यांच्याकडे सुपूर्द 
करण्यात आलेल्या निधीच्या मर्यादेत अनुदानाचे अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीतून (BDS) आहरण व संवितरण 
करण्यास या झासन निर्णयाद्वारे मंजूरी देण्यात येत आहे. याकरिता संबंधित जिल्हाधिकारी, हे नियंत्रक 
अधिकारी अणि आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून काम पाहतील. संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी अथवा या 
कामासाठी त्यांनी प्राधिकृत केलेले त्यांच्या कार्यालयातील अधिकारी यांनी सोबत जोडलेल्या सहपत्रा प्रमाणे 
शासन स्तरावर मान्य करण्यात आलेली रक्‍कम संबंधित मदरशांच्या राष्ट्रीयकृत बँकेतील खात्यामध्ये 
ई.सी.एस. द्वारे जमा करावी, उर्वरित रक्‍कम असल्यास ती शासकीय कोषागारात जमा करावी. 


या योजनेंतर्गत मदरझ्ांना चालू वर्षात ज्या विनिर्दिष्ट प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला 
आहे, त्याच प्रयोजनासाठी संबंधित मदरझांनी निधी खर्ची टाकावा. 
४. मदरशांना अनुदान वितरित करण्यात आल्यानंतर संबंधित मदरझांनी अनुदान प्रत्यक्ष प्राप्त 


झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत प्रस्तावात नमूद केलेली कामे पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे व 
त्यानंतर अनुदानाच्या विनियोगाचे विहित नमुन्यातील उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे 
सादर करणे बंधनकारक आहे. सर्व संबंधित मदरशांकडून प्राप्त झालेल्या उपयोगिता प्रमाणपत्रांचा अहवाल 
संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी शासनास तसेच महालेखापाल कार्यालयास सादर करावा. जिल्हाधिकारी यांनी 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.एयुडी-१०८२/सीआर-९०/८४/कोष-५, दि.२४ 
सप्टेंबर, १९८६ नुसार सदर निधीच्या खर्चाचा ताळमेळ घालून त्याचा अहवाल शासनास सादर करावा. तसेच 
सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाचा संबंधित लेखाशिर्षाचा विनियोजन लेखा अहवाल दिनांक ३० सप्टेंबर, 
२०१९ पर्यंत शासनास निश्चितपणे सादर करावा. 

4. दि. 99 ऑक्टो., 2093 च्या शासन निर्णयात योजनेतील अटी व शरर्तीमधील क्र. ८ अनुसार 
मदरसामध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याचे दर तीन महिन्यांनी त्यांच्यासाठी नेमलेले शिक्षक मुल्यमापन करतील. 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६ 


यामध्ये विद्यार्थ्यांची लेखी/तोंडी परीक्षा घेण्यात येईल व याबाबतचा अहवाल प्रत्येक मे महिन्यामध्ये 
शिक्षणाधिकारी यांच्यामार्फत शासनास सादर करतील. 

६. या योजनेंतर्गत उद्भवणाऱ्या तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी संबंधित जिल्हयाचे जिल्हाधिकारी 
यांचे अध्यक्षतेखालील शासन निर्णय दि.११.१०.२०१३ मध्ये नमूद उच्चस्तरीय निवड समितीस प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. 

0. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च “मागणी क्र.झेड ई-१, प्रधान लेखाशीर्ष 2234, सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ०२, समाजकल्याण २००, इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (३१) राज्यातील 
नोंदणीकृत मदरसांना पायाभूत सुविधा आणि विषय शिक्षकांच्या वेतनाकरिता सहायक अनुदान (२२३५ बी 
२२७) ३१ सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशीर्षाखाली सन २०१८-१९ या वर्षाकरिता मंजूर करण्यात 
आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्रमांक- अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, 
दिनांक २५ जानेवारी, २०१९ अन्वये या योजनेकरीता उपलब्ध असलेला रु. ६.४० कोटी निधी मार्च, २०१९ 
पर्यंत खर्च करण्यास उपलब्ध आहे. या तरतुदीतून चाळू आर्थिक वर्षासाठी प्राप्त झालेल्या प्रस्तावानुसार निधी 
वितरीत करण्यात येत आहे. 

८. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१ वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक 
विअप्र-१००८/प्र.क्र.७०/२००८/विनियम दि.१५.०५.२००९, अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांतर्गत/विभागास वेळोवेळी वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका भाग-२ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. या निधी वितरणासाठी शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं- 
२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. २.४.२०१८ मधील अटींची पूर्तता होत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३११११००२३२४१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. cgay 
Sandesh कळ 


Chhabu Tadvi « 


Tadvi 
Date: 2019.03.11 16:24:03 +05'30' 


499 
ais 


(0534317dalea9bdb3e7bec3c1084d5d60 
f8ac0fa02331b77751, 
mber=b469b3fd61b5201f03b702cOf7fd0ecScf1 
25455f4856f44e3d4da763, cn=Sandesh Chhabu 


(सं.छ.तडवी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपालांचे सचिव, 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
३. मा. मंत्री/मा.राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान सभा/विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
५. मा. विधानसभा/विधान परिषद सदस्य, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
६. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
७. अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर 
१०. महालेखापाल 2 (लेखापरिक्षा), मुंबई/नागपूर 
११. जिल्हा कोषागार अधिकारी , नाशिक, जळगांव,औरंगाबाद, नागपुर व वर्धा 
१२. जिल्हाधिकारी ,नाशिक, जळगांव, औरंगाबाद, नागपुर व वर्धा 
पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६ 


१३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक, जळगांव, औरंगाबाद, नागपुर व वर्धा 
१४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, नाशिक, जळगांव, औरंगाबाद, नागपुर व वर्धा 

१५. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक, जळगांव, औरंगाबाद, नागपुर व वर्धा 
१६. अवर सचिव (अर्थसंकल्प शाख), अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

qo. सर्व संबंधित मदरसा (जिल्हाधिकांऱ्यामार्फत) 

१८.निवडनस्ती. 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६ 


डाँ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना, सन २०१८-१९ 


शासन निर्णय क्र. अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६, दि. ०८/०३/२०१९ सोबतचे सहपत्र 


अ.क्र मदरसांची नावे वितरीत करावयाचे अनुदान (रूपये) एकूण | विदयार्थी 
पायाभूत । ग्रंथालय | शिक्षकांचे | रूपये संख्या 
सुविधा मानधन 
नाशिक विभाग, जिल्हा- नाशिक. 
१. सामाजिक विकास बहुउद्देशिय सेवाभावी | १,८९,५०० | ५,००० १,८०,००० | ३,७४,५०० | ९६ 
संस्था, ता. येवला, जि. नाशिक द्वारे 
संचालित इकरा अरबी मदरसा, fea 
नगर, ता. येवला, जि. नाशिक. 
एकूण रूपये-३,७४,५००/- १,८९,५०० | ५,००० १,८०,००० | ३,७४,५०० 
नाशिक विभाग, जिल्हा- जळगांव. 
१. दारूस्सळाम एज्युकेशन अँन्ड सोशल | २,००,००० शि 2,20,000 | ४,२०,००० | ४११ 
वेळफेअर सोसायटी, पाचोरा, ता. पाचोरा, 
जि. जळगांव. एफ-३१८६ (जळगांव) 
2. अन्वर रजा एज्युकेशन अँन्ड वेलफेअर | 2,00,000 शि १,४०,००० | ३,४०,००० । ९५ 
सोसायटी, कुरेशी मोहल्ला, वसमत नगर, 
ता. वसमत, जि. हिंगोली. एफ-५५९४ 
(परभणी) द्वारे संचालित मदरसा इस्लाहुल 
उलुम बागवान File, बसस्टॉड 
पिंपळगांव हरेश्वर ता. पाचोरा, जि. जळगांव. 
३. जामीया हसीना हबीबुळ BHA सावदा | २,००,००० | ५०,००० | १,४०,००० | ३,९०,००० | १०१ 
संस्थेद्वारे संचालित, मदिना नगर, सावदा, 
ता. रावेर, जि. जळगांव (Wakf is 
MABW/JGN/382/2014 Aurangabad) 
द्वारे संचालित जामीया हसीना हबीबबुल 
उलुम मदरसा, सावदा, ता. रावेर, जि. 
जळगांव. 
एकूण रूपये-११,५०,०००/- ६,००,००० | ५०,००० ५,००,००० | ११,५०,००० 
औरंगाबाद विभाग, जिल्हा-औरंगाबाद. 
१. हजरत आयेशा सिध्दीको बहुउद्देशिय | २,००,००० | ५०,००० | २,००,००० | ४,५०,००० | २७५ 
एज्युकेशनल सोसायटी, जि. औरंगाबाद 
द्वारे संचाळित मदरसा अल बनात हजरत 
arian सिध्दीकी आठूळ, ता. पैठण, जि. 
औरंगाबाद 
2. सहारा एज्युकेशन व वैद्यकौय सेवा मंडळ, | 200,000 | ५०,००० | 2,00,000 | ¥,40,000 | १०६ 
औरंगाबाद, जि. औरंगाबाद द्वारे संचालित 
मदरसा जामिया इस्लामिया मनीर अल 
उलुम फारोळा, ता. पैठण, जि. औरंगाबाद. 
एकूण रूपये-९,००,०००/- ४,००,००० १,००,००० | ४,००,००० | ९,००,००० 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६ 


डाँ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना, सन २०१८-१९ 
शासन निर्णय क्र. अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६, दि. ०८/०३/२०१९ सोबतचे सहपत्र 


अ.क्र मदरसांची नावे वितरीत करावयाचे अनुदान (रूपये) | एकूण 
पायाभूत । ग्रंथालय | शिक्षकांचे | रूपये 
सुविधा मानधन 


विदयार्थी 
संख्या 


नागपूर विभाग, जिल्हा- नागपूर. 


१. | दारूल उलुम नुरे मोहम्मदी, बी.बी.कॉलनी, | २,००,००० | ५,००० १,४०,००० | ३,४५,००० 
येरखेडा, कामठी, जि. नागपुर द्वारे संचालित 
दारूल उलुम नुरे मोहम्मदी, बी.बी. काँलनी, 
येरखेडा, कामठी, जि. नागपुर 


8R 


2 अंजुमन गुलामाने अडठारफ संस्था जि. नागपुर | 2,00,000 | ५०,००० | 9,¥0,000 | ३,९०,००० 
द्वारे संचालित मदरसा सैय्यद फजल 
मोहम्मद JOS फजलजाबाद तह. 
उमरेड, जि. नागपुर 


७२ 


३. जामेआ बरकाते रजा नुरी संस्था द्वारा | २,००,००० | ५,००० 2,20,000 | ४,२५,००० 
संचालित जामेआ बरकाते रजा नुरी, आसी 
नगर, टेका नगर, नागपुर-१७ 


१३५ 


४. । फलाहे इन्सांनियत एज्युकेशन अन्ड | २,००,००० | ५०,००० | २,२०,००० | ४,७०,००० 
मल्टीपर्पज सोसायटी, रजा टाऊन, नाका 
नं.२, कामठी रोड, नागपुर-२६ द्वारे संचालित 
मदरसा सालेहात लिलबनात, आसी नगर, 
टेका नगर, नागपुर-१७. 


१३७ 


4. SRI बहुउद्देशिय संस्था नागपुर,८७ | ,00,000 | ५०,००० | 2,00,000 | ¥,40,000 
बंधुनगर, झिगाबाई टाकळी, नागपुर संस्था 
द्वारे संचालित दारूळ उलुम फैजाने 
ताजुसशरिआ मदरसा, नाका नं.५, दुर्गा 
नगर, पारडी नगर, नागपुर, जि. नागपुर. 


र्ट 


&. जामिया रशिदिया तनवीरूल इस्लाम शिक्षण | 2,00,000 | ५,००० २,००,००० | ४,०५,००० 
संस्था नागपुर द्वारे संचालित जामिया 
रशिदीया तनवीरूल इस्लाम मदरसा, हबीब 
नगर, टेका, नागपुर, जि. नागपुर. 


403 


9. दारूल SHA रजा ए ताज एज्युकेशन संस्था | 2,00,000 | ५०,००० | 2,00,000 | ¥,40,000 
द्वारे संचालित मदरसा दारूल उलुम रजा ए 
ताज, देहळीवाली अम्मा, हरपुर नगर, मोठा 
ताजबाग, नागपुर, जि. नागपुर. 


१०१ 


८. | दारूल उलुम FORM बगदाद एज्युकेशन | २,००,००० | ५,००० 2,00,000 | ¥,04,000 
अँन्ड वेलफेअर सोसायटी, नागपुर द्वारे 
संचालित मदरसा दारूल उलुम गुलडने 
बगदाद, रोशनबाग खरबी रोड, नागपुर,जि. 
नागपुर. 


१२५ 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६ 


डाँ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना, सन २०१८-१९ 
शासन निर्णय क्र. अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६, दि. ०८/०३/२०१९ सोबतचे सहपत्र 


मदरसांची नावे 


वितरीत करावयाचे अनुदान (रूपये) 


पायाभूत 
सुविधा 


ग्रंथालय 


शिक्षकांचे 
मानधन 


एकूण 
रूपये 


विदयार्थी | 
संख्या 


दारुळ उलुम मोहम्मदिया सोडल अँन्ड 
एज्युकेशन सोसायटी, नागपुर द्वारे संचालित 
मदरसा दारूल SAA मोहम्मदिया slat नगर, 
मोमीनपुरा-१८, नागपुर, जि. नागपुर. 


२,००,००० 


५०,००० 


२,००,००० 


४,५०,००० 


१२९ 


qo. 


निदाये sed dd एज्युकेडान अँन्ड वेलफेअर 
सोसायटी, संस्था द्वारे संचालित मदरसा 
अलजामे अतुल कादरीया, नजामुद्यीन कॉलनी, 
जुना कामठी रोड, नागपुर, जि. नागपुर. 


२,००,००० 


५०,००० 


१,४०,००० 


३,९०,००० 


७9५ 


AAs 


दारूळ उलुम फैजाने इमाम अहमद रजा 
सोसायटी, वांजरा नागपूर, द्वारे संचालित 
दारूल ऊलू फैजाने इमाम अहमद रजा मदरसा, 
वांजरा, नागपूर, जि. नागपूर. 


२,००,००० 


५,००० 


१,४०,००० 


३,४५,००० 


९्‌द 


१२. 


are उलुम तजवीदुल कूराण फैजाने ताज 
सोसायटी,नागपूर, द्वारा संचालित मदरसा 
दारूल ऊलूम तजवीदुल, कुराण फैजाने ताज, 
शारदा नगर, खरबी, नागपूर, जि. नागपूर. 


2,00,000 


५,००० 


१,४०,००० 


३,४५,००० 


८२ 


93. 


दारूल BSA ताजुल औलिया, नागपुर-१७ द्वारे 
संचालित दारूल SSA सरकार ताजुल औलिया 
मदरसा, आझाद नगर, टेका, नागपूर-१७, जि. 
नागपूर 


२,००,००० 


५,००० 


१,४०,००० 


३,४५,००० 


१४. 


aed उलुम तजवीदुल कुरान फैजाने ताज 
सोसायटी, नागपुर द्वारे संचालित मदरसा 
जामिआ बरकाते गुलजारे नुरी, हसनबाग, 
नागपुर, जि. नागपुर 


२,००,००० 


५०,००० 


१,४०,००० 


३,९०,००० 


१५. 


माहेलका एज्युकेशन सोसायटी, नागपुर द्वारे 
संचालित मदरसा दारूल उलुम गोसुलवारा, 
बगदादीया नगर, झिंगाबाई टाकळी, नागपुर, जि. 
नागपुर-४४००२६. 


2,00,000 


५,००० 


१,४०,००० 


३,४५,००० 


83 


१६. 


ख्वाजा गरीब नवाज बहुउद्देशिय शिक्षण संस्था 
सोसायटी द्वारे संचालित मदरसा जामिया 
कादरीया दारुल उलुम गरीब नवाज, चिराग 
अली चौक, नई बस्ती, टेका, नागपुर, जि. 
नागपुर. 


२,००,००० 


५,००० 


२,००,००० 


४,०५,००० 


११२ 


१७. 


जामिया गरीब नवाज रजा नुरी संस्था,नागपूर 
द्वारा संचालित मदरसा जामिया गरीब नवाज 
रजा नुरी , नुरी काॉँलनी, नारा रोड, नागपुर-३४, 
जि. नागपूर 


२,००,००० 


५,००० 


२,००,००० 


४,०५,००० 


९१ 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६ 


डाँ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना, सन २०१८-१९ 
शासन निर्णय क्र. अविवि-२०१८/प्र.क्र.१७०/का-६, दि. ०८/०३/२०१९ सोबतचे सहपत्र 


मदरसांची नावे 


वितरीत करावयाचे अनुदान (रूपये) 


पायाभूत 
सुविधा 


ग्रंथालय 


शिक्षकांचे 
मानधन 


एकूण 
रूपये 


विदयार्थी । 
संख्या 


4 


जामिया SARA नुरूल हुद्दा एज्युकेशन अँन्ड 
वेलफेअर सोसायटी, नागपुर द्वारे संचालित 
मदरसा जामिया SANTA नुरूल, चांद शाहअली 
दर्गा, नागपुर, जि. नागपुर. 


२,००,००० 


५०,००० 


२,००,००० 


४,५०,००० 


११० 


१९. 


मदरसा ताजुलवरा जामे निजामिया ताजाबाद 
सोसायटी, नागपुर द्वारे संचालित मदरसा 
ताजुलवरा जामे निजामिया, ताजाबाद, नागपुर, 
जि. नागपुर. 


२,००,००० 


५,००० 


२,००,००० 


४,०५,००० 


१२२ 


२०. 


जामिया मुस्तफविया (मारूफबेही) मदरसा रजा 
दारूल यतामा, नागपूर द्वारे संचालित जामिया 
मुस्तफविया (मारुफबेही) मदरसा रजा दारूल 
यतामा, ताज नगर, टेका, नागपूर, जि. नागपूर 


२,००,००० 


५,००० 


२,००,००० 


४,०५,००० 


१६७ 


२१. 


मदरसा ताजुलवरा जामे निजामिया सोसायटी, 
नागपुर द्वारे संचालित मदरसा जामेनिसवा गरीब 
नवाज, ताजाबाद, नागपुर, जि. नागपुर. 


२,००,००० 


५,००० 


२,००,००० 


४,०५,००० 


१५० 


२२. 


दारूळ उलुम हुजुर मुप्तीये आजमे vies, 
नागपुर द्वारे संचालित दारूल उलुम हुजुर 
मुपतीये आजमे हिंद मदरसा, संघर्ष नगर, 
नागपुर, जि. नागपुर. 


२,००,००० 


५,००० 


२,००,००० 


४,०५,००० 


१२१ 


प्रोम्रेसिव एज्युकेशन सोसायटी, नागपुर द्वारे 
संचालित मदरसा अंजुमन सुसुदंरी तह 
कळमेश्वर, नागपुर, जि. नागपुर. 


२,००,००० 


५०,००० 


२,२०,००० 


४,७०,००० 


अलजामे अतुर रिजविया दारूळ अमजदीया, 
नागपुर द्वारे संचालित अलजामे अतुर रिजविया 
दारूळ अमजदीया, गांजाखेत, नागपुर, जि. 
नागपुर. 


२,००,००० 


५०,००० 


२,००,००० 


४,५०,००० 


एकूण रू.९७,५०,०००/- 


४८,००,००० 


4,(90,000 


४३,८०,००० 


९७,५०,००० 


नागपूर विभाग, जिल्हा- वर्धा. 


दारूल उलुम गौसिया अरबीया , गोळ बाजार, 
आष्टी, जि. वर्धा द्वारे संचालित दारूल उलुम 
गौसिया अरबीया, वर्धा, गोळ बाजार, ता. आष्टी, 
जि. वर्धा. 


२,००,००० 


१,४०,००० 


3,80,000 


30 


एकूण रूपये-३,४०,०००/- 


२,००,००० 


१,४०,००० 


३,४०,००० 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


